RNINo . MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ३ ] 


मंगळवार , जानेवारी ७ , २०२० / पौष १७ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १०.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले 

महाराष्ट्र 

जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/जिपपंस / सभापती निवडणूक / २०१ ९. - ज्याअर्थी, शासन ग्रामविकास विभागाकडील पत्र क्रमांक जिपंनि -२०१९ / 
प्र.क्र . ४५ अ /पंरा-२, दिनांक १० डिसेंबर २०१ ९ अन्वये पंचायत समितीच्या सभापती व उप सभापती पदांच्या निवडणुका घेण्याबाबत शासनाने 
आदेश दिलेले आहेत अणि 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या व उप सभापतींच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या 
कलम ६७ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १ ९ ६२ नुसार दिनांक ३० डिसेंबर, २०१ ९ रोजी घेण्यात आल्या आहेत आणि ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम ९( २ ) ( ब ) ९( अ ) नुसार पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींची जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून नावे प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 

त्याअर्थी, मी सुनील चव्हाण , जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समित्यांच्या सभापतींची नांवे व जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध झाले 
असल्याने खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करीत आहे : 

अनुसूची 


अ.क्र . 


पंचायत समितीचे नाव 


रकाना क्रमांक ३ मधील सभापती पदी 
निवडून आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 


( १ ) 


( २ ) 


रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 
समितीच्या सभापती पदी निवडून आलेल्या 

सदस्यांचेनाव 

( ३ ) 
चिले प्रणाली संदेश 
हजवानी अ . रुऊफ अब्बास 
कदम विजय श्रीपत 


१ 


~ 


मंडणगड 
दापोली 
खेड 


२ 


( ४ ) 
मु . भिंगळोली, पो . ता . मंडणगड , जि . रत्नागिरी. 
मु . 

पो . हर्णे, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी. 
मु . पो . कुळवंडी, ता . खेड , जि . रत्नागिरी . 


. 


३ 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु. ) ४–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०२० /पौष १७, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४ 


५ 


६ 


चिपळूण 

गुहागर 
रत्नागिरी 
संगमेश्वर 
लांजा 


धनश्री रविंद्र शिंदे 
मुळे विभावरी विनायक 
प्राजक्ता प्रशांत पाटील 
महाडिक सुजित विष्णू 
घडशी लीला मोहन 
लाड विशाखा विश्वनाथ 


मु . पो . वरची पेठ खेर्डी, ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी. 
मु . पो. तळवली, ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी . 
मु . पो . कोळंबे, ता . जि . रत्नागिरी. 
मु . कसबा, ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी, पिन नं . ४१५ ६१०. 
मु . पो . कुणे, ता. लांजा, जि . रत्नागिरी. पिन नं . ४१६ ७१२. 
मु . पो . येळवण, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी, ४१६ ७०२. 


७ 


यो . 


८ 


९ 


राजापूर 


रत्नागिरी, 
दिनांक १ जानेवारी २०२० . 


सुनील चव्हाण , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०२० /पौष १७, शके १९ ४१ 


३ 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/जिपपंस / उप- सभापती निवडणूक / २०१ ९ . - ज्याअर्थी, शासन ग्रामविकास विभागाकडील पत्र क्रमांक जिपंनि 
२०१९ / प्र.क्र . ४५ अ /पंरा -२, दिनांक १० डिसेंबर २०१९ अन्वये पंचायत समितीच्या सभापती व उप सभापती पदांच्या निवडणुका घेण्याबाबत 
शासनाने आदेश दिलेले आहेत अणि ; 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या व उप सभापतींच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या 
कलम ६७ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ नुसार दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ रोजी घेण्यात आल्या आहेत आणि ; 

त्याअर्थी, मी सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समित्यांच्या उप सभापतींची नावे खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध 
करीत आहे : 

अनुसूची 


अ.क्र . 


पंचायत समितीचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


मंडणगड 


२ 


दापोली 


३ 


खेड 


४ 


चिपळूण 


रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ३ मधील उप सभापती पदी 
समितीच्या उप सभापती पदी निवडून आलेल्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 

सदस्यांचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
सकपाळ स्नेहल सचिन 

मु . जांभूळनगर, पो. पालवणी, ता . मंडणगड, जि . रत्नागिरी . 
शिंदे ममता मंगेश 

मु . उन्हवरे, पो . वावघर, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी . 
आंब्रे जीवन गोविंद 

मु.पो. आवाशी, ता . खेड , जि . रत्नागिरी . 
पांडुरंग धाकटू माळी मु . पो . मालदोली, वरचीवाडी, ता. चिपळूण, जि . रत्नागिरी. 
पवार सुनील किसन 

मु . पो . शृंगारतळी, ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी . 
दत्तात्रय मनोहर मयेकर 

७४५, पालदवाडी, ता . जि . रत्नागिरी . 
कानाल प्रेरणा प्रदिप 

मु.पो. चिखली कानालवाडी, ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी, 

पिन नं . ४१६६० ९ . 
दळवी दिपाली संदीप 

मु . येरवंडे, पो . देवधे, ता . लांजा, जि . रत्नागिरी . 

पिन नं . ४१६ ७१२. 
गुरव प्रकाश नारायण 

४२२, मु.पो. सोलगाव, देवी गुरववाडी, ता . राजापूर, 
जि . रत्नागिरी . 


4 


गुहागर 
रत्नागिरी 


६ 


७ 


संगमेश्वर 


- 


८ 


लांजा 


९ 


राजापूर 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ जानेवारी २०२० . 


सुनील चव्हाण, 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


